नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९, राष्ट्रीय 
लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी 
संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ 
उपसमितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३ मार्च, २०२०. 
२) केंद्रीय गृह मंत्रालय, महारजस्ट्रार कार्यालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ९/४३/२०१९- 
सीडी (सीईएन), दि.२५/०३/२०२०. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३० जून, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय 
घेण्याबाबत मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी अँड. अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन 
यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करुन 
समितीला अहवाल सादर करण्याबाबत दि. ३० मार्च, २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. 

दरम्यान, केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
उद्भवलेल्या परिस्थितीत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) बाबतची कार्यवाही पुढील आदेश 
होईपर्यन्त पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळविले आहे. सबब, सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस संदर्भाधीन क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.३०/११/२०२० पर्यन्त मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 

सद्य:स्थितीत कोविड-१९ या विषाणूचा संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला नाही. त्यामुळे, सदर 
मंत्रिमंडळ उपसमितीस आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत, शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम 2098 (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय 
घेण्याबाबत मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी अँड. अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीस दि. ३१ मे, 2029 पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

सदरहू समितीने आपला अहवाल दि. ३१ मे, २०२१ पर्यंत सादर करावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१२२४१७२३०१५०२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH G शता 
D EF S H M U KH वि20.1224 17:41:15 405'30' 
(प्र.ग. देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, (संसदीय कार्य व परिवहन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, (इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी 
विकास, भूकंप पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री, (aa, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे 
खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री, (अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौडठाल्य विकास व 
उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा. राज्यमंत्री, (गृह) (ग्रामीण/शहरे) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

११. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव (अ व सु, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१४. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१६. अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, मुंबई 

१७. संचालक, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र (भारत सरकार, गृह मंत्रालय), मुबई. 

१८. निवडनस्ती. 


०८ Av AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


